महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 


सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २२ जानेवारी, २०२१. 


वाचा:- 9) lated विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे शासन परिपत्रक,समक्रमांकीत 
दि. २५.११.२०२० 


२) सहाय्यक संचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सु./२०२०/प्र.क्र.१९५, दिनांक १४.०१.२०२१ 


परिपत्रक : 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१८ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
ज्येष्ठतासूची व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व प्रसिध्द करण्याची 
व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०१२२१७२८०५८७०३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e 
ou=Skill Development and 


. . 
Kishor Baliram rip Departnent poralcode—s022 Mahar, 
199a6df0afb3cbcb0401 1b094c0c03933b517a839feb4<64184c7 
3009, 
rialNumber=2c5d8a2cl 6bc0d3779e84fefc3 16a16497391c87251547b9: 
a n Va re 0338e4a70d535bd, or Bi nval 


Date: 2021.01.22 17:31:40 +05'30' 


(किशोर ब. ननवरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र a“ 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२५: ७८८००-२०९२०० या संवर्गातील सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य व्यववसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ या पदावर 
पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची . 


ष्ट अधिका-यां प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | $ (नियुक्तीचा मार्ग) येष्ठ सेवा निवृत्तीचा क्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/ 
क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
३ a ७५.७. ५१ ५ & | wo ८ ९ ae ee ee एग. 2.” 
श्री. रमेश प्रगत १८ जून ०९ जूले २००८ पदोन्नती ०९ जूले ood | ३० जून २०१६ यंत्र अभि. पदवी प्रथम | दि. ३० जून २०१६ रोजी 
रतनलाल १९५८ श्रेणी १९८१ एम. टेक | नियतवयोमानानुसार से. नि. 
असावा प्रथम श्रेणी १९८४ 
२ श्री, सिध्दार्थ | अनुसुचित जाती, | १ जून १९५९ | १० जूले २००८ पदोन्नती १० जूले २००८ ३१ F २०१७ यंत्र अभि. पदवी प्रथम | दि. ३१ मे २०१७ रोजी 
मारोतराव वैध श्रेणी १९८३ एम. टेक | नियतवयोमानानुसार 
wed प्रथम श्रेणी १९९० से. नि. 
३ श्री. अनिल विमुक्‍त जाती ०३ डिसेबर २८ डिसेंबर सरळसेवा २८ डिसेंबर ३१ डिसेंबर २०२७ बी. ई.(इलेक्ट्रॉनिक) शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र शिक्षण 
मदनजी (अ) वैध १९६९ २०११ २८ डिसेंबर २०११ २०११ प्रथम , विभाग क्र. व्यशिअ- 2099/ (प्र. क्र. 
जाधव प्रथम श्रेणी-१९९३ २८९/०१) / व्यशि१ , दि. २३/१२/२०११ 
एम. ई. (इलेक्ट्रॉनिक | अन्वये सहसंचालक पदावर सरळसेवेने 
sft), नियुक्‍ती परिविक्षाधीन कालावधी 
प्रथम श्रेणी २००० समाधानकारकपणे पूर्ण केला असल्याने 
व नियुक्ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेशा दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. 
8 M. THs प्रगत १६ ऑक्टोंबर | 23 डिसेंबर सरळसेवा २३ डिसेबर =| ३१ ऑक्टोबर यंत्र अभि. पदवी प्रथम शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र शिक्षण 
प्रफुल मधुकर १९६५ २०११ ०२/ २०११ २०११ २०२३ श्रेणी १९८६ एम. टेक विभाग क्र. व्यशिअ-२०११/ (प्र. क्र. 
(फाऊडरी फोर्ज टेक) २८९/०१) / व्यशि१ , दि. २३/१२/२०११ 
१९९२ अन्वये सहसंचालक पदावर सरळसेवेने 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


अ. | जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक | $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
| a | २ ३ io ee oe | 4 ६ | lw ८ ९ 1१ | a. | १ 
नियुक्ती परिविक्षाधीन कालावधी 
समाधानकारकपणे पूर्ण केला असल्याने 
व नियुक्ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेशा दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. 
4 4 श्री. चंद्रकांत विशेष मागास प्रवर्ग | २ जानेवारी | १९ जानेवारी सरळसेवा ०४/२०११ | १९ जानेवारी | ३१ जानेवारी २०२३ | बी. ई.(यंत्र अभि. पदवी) शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र शिक्षण 
आत्माराम वैध १९६५ २०१२ २०१२ प्रथम श्रेणी १९८६ विभाग क्र. व्यशिअ-२०११/ (प्र. क्र. 
निनाळे, एम. ई. (पदव्युत्तर पदवी) | २८९/०१) / व्यशि१ , दि. १८/०१/२०१२ 
(मशिन डिझाईन अन्वये सहसंचालक पदावर सरळसेवेने 
मेकॅनिकल डिझाईन) नियुक्‍ती परिविक्षाधीन कालावधी 
प्रथम श्रेणी १९९३ समाधानकारकपणे पूर्ण केला असल्याने 
व नियुक्ती पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
दिल्याबाबतचे शासन आदेशा दि. 
२७.०८.२०१४ अन्वये निर्गमित करण्यात 
आले आहेत. 
& & श्री. सतिठा अनुसुचित जमाती | ०७ नोव्हेंबर | ३० एप्रिळ २०१४ | सरळसेवा 04/2099 ३० एप्रिल ३० नोव्हें. २०३१ अभियांत्रिकी स्नातक शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र शिक्षण 
रुपचंद १९७३ २०१४ विद्युत (परमाणु व विभाग क्र. व्यशिअ- २०११/ (प्र. क्र. 
सुर्यवंशी शक्‍तीप्रणाली) २८९/०१) / व्यशि१ , दि. १६/०८/२०१३ 
प्रथम श्रेणी १९९६ अन्वये सहसंचालक पदावर सरळसेवेने 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
अद्यापही श्री. सुर्यवंशी यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
करण्यात आलेला नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६३)/व्यशि-१ 


जेष्टता | अधिका-यांचे प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्ती दिनांक | $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता @ अभिप्राय/शेरा 
क्रमांक नांव (नियुक्‍ती नंतर सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
२ ३ Pee | 4 ६ 1७ | ८ ९ 1१ | पै 
७ | att. a dt. अनुसुचित जमाती | २८ जुले ०१ डिसेंबर सरळसेवा ०१ डिसेंबर । ३१ जूले २०२९ यंत्र अभि. पदवी प्रथम शासन निर्णय क्र. उ. व तंत्र शिक्षण 
देवतळे २०१५ २०१५ २०१५ श्रेणी १९८६ विभाग क्र. व्यशिअ-२०११/ (प्र. क्र. 
३०९/१५) / व्यशि१ , दि. २३/११/२०१५ 
अन्वये सहसंचालक पदावर सरळसेवेने 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 

अद्यापही श्री. देवतळे यांचा परिविक्षाधीन 

कालावधी समाप्त करण्यात आलेला 
नाही. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (२) येथील प्रकरणी 


* (टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 


$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाळी असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 


@ आवश्‍यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


हे 


